दि.०१ ते ०५ फेब्रुवारी, २०१९ या 
कालावधीत भोपाळ, मध्य wear येथे 
आयोजित अखिल भारतीय नागरी सेवा 
कबड्डी स्पर्धा २०१८-१९ मध्ये महाराष्ट्राचा 
संघ सहभागी होण्यासाठी होणाऱ्या खर्चास 
मंजूरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक- अभानासे- ३८१९/प्र.क्र. १९१/क्रीयुसे-२, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- १० जुले, २०१९. 


वाचा : शासन निर्णय क्र. : अभानासे ३८१९/प्र.क्र.१९१/क्रीयुसे-२,दि.३१.१.२०१९ 


शुध्दीपत्रक : 
संदर्भाधीन शासन निर्णयातील विवरण्पत्र “अ” (ब-महिला संघ) येथील 
अ.क्र. ६ वरील खेळाडूचे नाव “श्रीमती अश्विनी देसाई, बांधणीकर, शासकीय 
मध्यवर्ती मुद्रणालय, चर्नीरोड, मुंबई” या ऐवजी “श्रीमती राधिका सानप, लिपीक 
टंकलेखक, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई.” असे 
वाचावे. 


२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in 
या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक 
२०१९०७१०१४४७३६६०२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Rajendra Shank 
M 


Rajendra Edu 
S h an k arrao Pp awar Siac reciialvnarernnreennenlias 
(राजेंद्र पवार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


) आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे. 
२) उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे विभाग, पुणे. 
३) उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः अभानासे- ३८१९/प्र.क्र. १९१/क्रीयुसे-२, 


४) जिल्हा क्रीडा अधिकारी, मुंबई 

५) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई ४०० ०२१. 

६) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
७) महालेखापाल (लेखा व परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
) 
) 


८) वित्त विभाग (व्यय-११), Fares, मुंबई 

९) मानद महासचिव, सचिवालय जिमखाना, मुंबई ४०० ०३२ (५ प्रती) 

१०)संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांचे कार्यालये (सचिवालय 
जिमखान्यामार्फत) 

११) निवडनस्ती, क्रीयुसे-२ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


